सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय खादय 
तेळ अभियान करिता वार्षिक कृती 
आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.६७/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २७ जून, 2023 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 
३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. साविव्य-२०२१/प्र.क्र. ४२/२-अ, दि.०२/०८/२०२१ 
४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १-१/२०२३/५९78॥/॥-0॥_5₹808, दि.०९ मार्च, २०२३ 
५. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 13-49/2023-PC, दि.१४ एप्रिल, २०२३ 
६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र 8त.२/५॥॥९०/५५०२०२३-२३/7.१0.१/१५७०१, दि.१० मे, २०२३ 
७. शासन पत्र क्र.३<४-०१२३/७.३.१३/१४-५, दि.३० मे, 2023 
८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्रर/राखातेअ/वाकृआ/प्रमाप्र/प्र.क्र.०१/१९५३५/२३, 
दि.०९ जून, २०२३ 
९. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्रर/राखातेअ/वाकृआ/प्रमाप्र/प्रक्र०१/२०८२९/२३, दि.२१ जून, २०२३ 


प्रस्तावना: 

सन २०२२-२३ पासून केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य व तेलताड) चे रुपांतर 
राष्ट्रीय खादय तेल अभियान (National Mission on Edible Oil-NMEO) मध्ये केले आहे. केंद्र शासनाने 
राष्ट्रीय खादय तेल अभियान करिता सन २०२२-२३ चे प्रलंबित दायित्व हे वार्षिक कृति आराखड्यात अंतर्भूत 
करुन सन २०२३ -२४ करीता अभियाननिहाय रु. ४२५०.०० लाखाचा केंद्र हिश्‍याचा नियतव्यय संदर्भाकिंत दि. 
०९ मार्च, २०२३ च्या पत्रान्वये कळवून वार्षिक कृति आराखडे प्रस्तावित करण्याबाबत सूचित केले होते. तसेच, 
केंद्र शासनाच्या संदर्भाकिंत दि. १४ एप्रिल, २०२३ च्या इतिवृत्तात मंजूर तरतुदीच्या १२५ %मर्यादेत वार्षिक 
कृती आराखडा राज्य स्तरीय मान्यता समितीच्या (SLSC) मान्यतेस सादर करणेबाबत नमूद केले होते. राष्ट्रीय 
खादय तेळ अभियान करिता रु. ८६६९.५६ लाखाचे वार्षिक कृति आराखडा कृषि आयुक्तालयाच्या नियोजन 
शाखेमार्फत राज्य स्तरीय मान्यता समितीच्या (SLSC) मान्यतेस सादर करण्यात आला होता. तसेच सदर 
वार्षिक कृति आराखडा कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाकिंत दि.१० मे, २०२३ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनास सादर 
केला होता. 

त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाकिंत दि.०९ व २१ जून, २०२३ च्या पत्रांन्वये सादर केलेल्या 
राष्ट्रीय खादयतेल अभियानाच्या सन २०२३-२४ साठीच्या वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२३-२४ करिता राष्ट्रीय खादयतेळ अभियान अंतर्गत एकूण ₹ ८६६९.५६ लाख (रुपये शहाएऐंशी 
कोटी एकोणसत्तर लाख छपन्न हजार) निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.६७/४-ओ 


(रु.लाख) 

TNR | सन २०२३-२४ साठी प्रस्तावीत कार्यक्रम प्रलंबित दायित्व पळवत दान लात या ककती 
Siac नियतव्यय आराखडा 

(केंद्र केद्र व्या केद्र se केद्र ae 

fea केंद्र राज्य एकूण केंद्र राज्य | एकूण केंद्र राज्य एकूण 
तेलबिया रि रि Bae ss 4 
म हा ४७६१.१ ३१७४.०८ | ७९३५.२१ | ३०१.३८ ००.९२ | ५०२.२९ | ५०६२.५ | ३३७५.०० | ८४३७.५० 
वृक्षजन्य 
तेलबिया १००.०० म च é : 
त वा ३०.०४ ०.० ५०.०६ ९.२१ ६.१४ १५.३५ ३९.२४ ६.१६ ६५.४० 
Oilseeds) 
भात पड 
क्षेत्रामध्ये 
तेलबिया १००.०० 
उत्पादन 
वाढ ९६.७७ ६४.५१ १६१.२८ ३.२३ २.१५ ५.३८ १००.०० ६६.६६ १६६.६६ 
(Targeting 
Rice 
Fallow 
Area) 
एकूण एकंदर | 8242.00 | BCCV.RF | ३२५८-६१ | ८१४६.५५ | ३१३.८२ | २०९.२१ | ५२३.०२ | ५२०१.७४ | ३४६७-८२ | CHER.4E 


२. केंद्र शासनाच्या Re-Vamped Guidelines मध्ये (अनुसूचित जातीसाठी १६.६० टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 
८.६० T&T सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ७४.८०) नमूद केल्यानुसार सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय खादय तेल अभियान करिता 
एकूण रु.८६६९.५६ लाखाचा (केंद्र हिस्सा रु.५२०१.७४ व राज्य हिस्सा रु.३४६७.८२ लाख) प्रवर्गनिहाय वार्षिक कृती 


आराखडा खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र प्रवर्ग मागणी क्र. केंद्र / राज्य लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद कृती आराखडा 

| सर्वसाधारण डी-०३ केद्र हिस्सा २४०१ २४९८ ३०००.०० ३९६६.७६ 
राज्य हिस्सा २४०१ १५३५ २०००.०० २६४४.५० 

एकूण ---- 4000.00 ६६११.२६ 

२ | अनुसूचित जाती । एन-०३ केद्र हिस्सा २४०१8४२८ {00,00 £99.80 

राज्य हिस्सा २४०१8४३७ ३५०.०० ५४०.९३ 

एकूण | = | 840,00 9342.33 

३ | अनुसूचित टी-०५ केद्र हिस्सा २४०१५६७४८६ ३१०.०० ४२३.५९ 
जमाती राज्य हिस्सा २४०१५४७७ २०४.०० २८२.३९३३ 
एकूण fl ५१४.०० ७०५.९८३३ 

एकूण एकंदर केंद्रहिस्सा | --- | ३९१०.०० ५२०१.७४ 

राज्यहिस्सा |---| २५५४.०० ३४६७.८२ 

एकूण | oo | ६४६४.०० ८६६९.५६ 


३. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व भौतिक 
लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट-१ ते ३ मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या ६०:४० 
आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


४. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी प्रवर्गनिहाय ६०:४० प्रमाणात 
वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधी केंद्र 
व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा - 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.६७/४-ओ 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीकसंवर्धन २४०१- पीकसंवर्धन 
११४, तेलबिया ११४, तेलबिया 
चेता (००)(०६)कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय | (0०(०१कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय 

तेलबिया व तेलताड अभियान तेलबिया व तेलताड अभियान 
ळलघुअभियान-१ (तेलबिया) ळलघुअभियान-१ (तेलबिया) (जिल्हा परिषद) 
(कें.पु.यो)(केंद्र हिस्सा ६०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२४०१२४९८), ३३-अर्थसहाय्य (२४०१५३५), ३३-अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 

अनुसूचित जाती । (०१) (२८) कृषि उन्नती योजना- (09) (२८) कृषि उन्नती योजना- 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-गळीतधान्य | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-गळीतधान्य 
आणि तेलताड (केंद्र हिस्सा६०%) आणि तेलताड (राज्य हिस्सा४०%) 
(२४०१४२८), ३३- अर्थसहाय्य (२४०१8४३७), ३३-अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) (१४ कृषि उन्नती योजना- (09) (१४) कृषि उन्नती योजना- 

अनुसूचित जमाती । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-राष्ट्रीय | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-राष्ट्रीय 
तेलबिया व तेळताड अभियान तेलबिया व तेळताड अभियान 


ळलघुअभियान-१ (तेलबिया) 
(कें.पु.यो)(केंद्र हिस्सा६०%) (आक्षेउयो) 
(२४०१॥५४८६), ३३- अर्थसहाय्य 


ळलघुअभियान-१ (तेलबिया) 
(कें.पु.यो)(राज्य हिस्सा४०%) 
(२४०१५४७७), 33- अर्थसहाय्य 


४. केंद्र शासनाने संदर्भाकिंत दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PFMS प्रणालीच्या सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार 
व संदर्भाकिंत दि.०२ ऑगस्ट, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय खादयतेल अभियान (NMEO) अंतर्गत गळीतधान्य योजना SNA मार्क करण्यात आली 


आहे. 


५. केंद्र शासनाने सदर अभियानातंर्गत विहित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिला 
शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. 
६. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने राष्ट्रीय खादय तेल अभियान अंतर्गत राज्य शासनास सन २०२३-२४ करिता 
संदर्भाकिंत दि.०९ मार्च, २०२३ व दि.१४ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार, तसेच चालू 
वर्षी अभियानाकरिता मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या 
दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील, याबाबत संचालक (विस्तार व 
प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे सनियंत्रण करावे, त्याप्रमाणे अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व 
सनियंत्रणाकरिता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निर्देशित करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२ ३/प्र.क्र.६७/४-ओ 


७. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी saat निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प 
भूधारक शेतकऱयांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच, शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून 
पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्याची निवड करावी. 

८. या अभियानातर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, यंत्र /औजारे इ.) 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit 
Transfer) यावे. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र लाभार्थ्याला राहील. तथापि, या 
अभियानातर्गत शासकीय संस्थांनी/ शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या निविष्ठाचा पुरवठा 
करण्यात येत असल्यास संदर्भाकीत शासन निर्णय दि.१९/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करावी. 

९. कृषि विभागाच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन 
परिपत्रक दि.०४/११/२०२० नुसार कृषि यांत्रिकीकरण, सिंचन साधने व सुविधा, प्रमाणित बियाणे वितरण व 
पिक प्रात्यक्षिके याबाबींची अंमलबजावणी करावी. 

qo. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांनी/तालुका कृषि अधिका-यांनी अभियानाकरीता लाभार्थींची 
निवड करून अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी तालुका स्तरावर 
संकलित करावी. सदर यादीमध्ये होतक-यांचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह मोबाईल/दूरध्वनी 
क्रमांक बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबतची माहितीचा अंतर्भाव असावा. त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत 
निवडण्यात आलेल्या लाभार्थांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांची राहील. 

११. सदर लाभार्थांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी शोतक-यांच्या शहोतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची 
प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहाय्यकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका कृषि 
अधिका-यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि सहाय्यकांचे 
अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 

१२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२७१५२९४३१८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ॥॥॥|-॥९॥)१॥ ea तीत 


AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9847 eac29efa7aa62661b16d1619a1 bfaféd99b23ec6836d8 
d498d0797965898, postalCode=400032, st=Mi 


SOPAN GHADGE a 
(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-0 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


& 2H A Swe 2S 


(३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.६७/४-ओ 


९) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१३) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४) महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९) वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - 93), मंत्रालय, मुंबई 

२०) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परिशिष्ट -१ 


सन २०२३-२४ : राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान अंतर्गत (तेलबिया) 


(आर्थिक रु.लाख) 
राज्य शासनास प्रस्तावित कार्यक्रम 
अर्थसहाय्याचा दर 
अ.क्र. 'घटक/बाब परिमाण cee आर्थिक a 
प्रति परिमाण भौतिक = 
केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा एकूण 
4) बियाणे घटक 
fa बियाणे पूर्ण किंमत 
अ मूलभूत बियाणे खरेदी : 3 जि .०० | .०० pow | .०० ला .०० 
प्रतिपूर्ती स्वरूपात 
ब पायाभूत बियाणे उत्पादन fea. रु.२५००/ १६००० २४०.०० १६०.०० ४००.०० 
क प्रमाणित बियाणे उत्पादन क्विं. रु. २५००/ ५५५०० ८३२.५० ५५५.०० १३८७.५० ३० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
ड ॥) उच्च उत्पादकता वाण fear. रु. Yooo/- १४७५० ३५४.०० २३६.०० ५९०.०० 
॥ संकरित / तीळ fea. रु.८०००/- ३१ १.५० १.०० २.५० 
एकूण.....१ (बियाणे घटक) | = | | — | | — | १४२८.०० ९५१.९९८ २३८०.०० 
२ तंत्रज्ञान प्रसारण घटक 
आ पिक प्रात्यक्षिके 
।.भुईमुग z. रु. १००००/- ५०० ३०.०० २०.०० ५०.०० 
॥. सोयाबीन हे. रु. ६०००/- ५४७५० १९७१.०० १३१४.०० ३२८५.०० 
॥.तीळ हः रु. ३०००/ २०० ३.६० २.४० ६.०० 
॥४.करडई हे. रु. ३०००/ ११००० १९८.०० १३२.०० ३३०.०० 
" 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके (अ) | = | 2202.§0 १४६८.४०० $६७१.०० 
a शेतकरी शेतीशाळा (FFS) संख्या रु.१४०००/- २०० १६.८० ११.२० २८.०० 
क) शेतकरी प्रशिक्षण संख्या रु.२४०००/- |v | ०० १४.४० ९.६० २४.०० 
डो विस्तार अधिकारी प्रशिक्षण संख्या रु.३६०००/- १९ ४.१० २.७४ ६.८४ 
एकूण.......२ (तंत्रज्ञान प्रसारक घटक) | = | | — | | — | २२३७.९० १४९१.९३६ ३७२९.८४ 
३ उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा 
3) जिप्सम/पायराईट्स/डोलोमाईट/सल्फर हे. रु.७५०/- २०००० ९०.०० ६०.०० १५०.०० 
बो जैविक खते हे. रु. ३००/- २०००० ३६.०० २४.०० ६०.०० 
को पिक संरक्षण औषधे हे. रु.५००/- २०००० ६०.०० ४०.०० १००.०० 
ड) जैविक कीड नियंत्रण (एन.पी.व्ही)चा पुरवठा हे. रु.५००/- २०००० ६०.०० ४०.०० १००.०० 
qo 
सुधारित कृषी औजारे 
8) प्रकारानुसार रु.५०/- ते 
पाईप्सचा पुरवठा मीटर ७६८००० २३०.४० १५३.६० ३८४.०० 
रु. २०/- 
एकूण.......३ (उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा) Peal eer | ४७६.४० ३१७.६०० ७९४.०० 
| ४_| फ्लेक्झी निधी (गरजेनुरुप उपक्रम) 
. आत्या यांत्रिकीकरण 
3) छोटे तेल घाणा सयंत्र संख्या yo ६१.५६ ४१.०४ १०२.६० 
उपअभियानाप्रमाणे 
बो डीझेल/ विद्युतचलित पंपसंच संख्या रु. १०,०००/- ३०९७ १८५.८२ १२३.८८ ३०९.७० 
को मनुष्यचलित टोकनयंत्र संख्या रु. ०.१० लाख /यंत्र ९५० yo 3¢ 84 
न 
मनुष्यचलित सायकल वर चालणारे सीड ण्या ड्रील as 
ड) संख्या रु.५०००/ ९५० २८.५० १९.०० ४७.५० 
ड्रील 
den रु.१२.५० लाख / 
ड्‌ गोदाम उभारणी (साठवणूक सुविधा) संख्या १९ १४२.५० ९५.०० २३७.५० 
२५० मे.टन क्षमता 
एकूण.......४ (फ्लेक्झी निधी) | = | | = | ४७५.३८ ३१६.९२० ७९२.३० 
५ अभियान व्यवस्थापन खर्च 
तांत्रिक सहाय्यता गटाचे मानधन 
ओ ) राज्यस्तरीय तंत्र सहाय्यता गट मानधन संख्या रास अकड्यात्य शू १२.२४ ८.१६ २०.४० 
र प्रमाणे 
il) जिल्हास्तरीय तंत्र सहाय्यता गट मानधन संख्या ३८ ९५.७६ ६३.८४ १५९.६० डु 
ii) जी.एस.टी..- सुविधा शुल्क + इतर शुल्क संख्या २०.२७ १३.५१ ३३.७९ 
क) संकीर्ण खर्च संख्या रु.१.६० लाख/जिल्हा २० १५.१७ १०.११ २५.२८ 
.५ (अभियान व्यवस्थापन खर्च) | oo | | — | | — | 983.88 ९५.६२८ २३९.०७ 
एकूण एकंदर (अ) | oo | | — | ४७६१.१२ ३१७४.०८ ७९३५.२१ १००.०० 
ब) प्रलंबित दायित्व २०२१-२२ व २०२२-२३ | — | | — | | — | | — | | — | | — | 
fo | प्रलंबित दायित्व | = | | = | | — | 309.36 200.82 ५०२.२९ | — | 
एकूण एकंदर (+9) | = | | — | ५०६२.५० 3304.00 ८४३७.५० | — | 


परिशिष्ट-२ 


सन २०२३-२४ : राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान अंतर्गत (वृक्षजन्य तेलबिया) 


(आर्थिक रु.लाख) 
राज्य शासनास प्रस्तावित कार्यक्रम 
अर्थसहाय्याचा 
अ.क्र. घटक/बाब परिमाण काका 
दर प्रति परिमाण य 
भौतिक = 
aaa 
विस्तार घटक 
वृक्ष निहाय लागवड 
) करंज रु. २०,०००/- 
3) 
iii) महुआ रु. १५,०००/- 
एकूण......१(अ) 
वृक्षजन्य तेलबिया लागवडी TSA देखभाल 
) करंज रु. २०००/- | | ०.१२ ०.०८ ०.२० 
(usar हेक्‍टर 
एकुण....... १बो | fo | १५० १.८० १.२० ३.०० 
एकण (१) | oo | | goo २५.८० १७.२० ४३.०० 
२ तंत्रज्ञान प्रसार घटक 
a) |होतकरी प्रशिक्षण रु. २४०००/- 4 ०.७२ ०.४८ १.२० 
विस्तार कर्मचारी/ 
बो अधिकारी/निविष्ठा संख्या रु. ३६०००/- ति ०.२२ ०.१४ ०.३६ 
विक्रेते प्रशिक्षण 
एकूण......(२) a & ०.९४ ०.६२ १.५६ 
अभियान व्यवस्थापन ; ४ po 
- या = ०.६० ०.४० ०० 
खर्च: संकीर्ण 
|. ४_| फ्लेक्झी निधी 
3) डिझेल/विद्युत पंपसंच रु. १०,०००/- ४५ २.७० १.८० ४.५० 
vet ff --- | | oo | २.७० १.८० ४.५० 
34+8 3.30 २.२० ५.५० 
एकूण....अ (नियमित कार्यक्रम) — | -— | | oo | ३०.०४ २०.०२ ५०.०६ 
बो प्रलंबित दायित्व २०२१-२२ व २०२२-२३ |. ---- | | oo | ९.२१ ६.१४ १५.३५ 
Verve ||| ---- | | oo ३९.२४ २६.१६ ६५.४१ 


परिशिष्ट -३ 


सन २०२३-२४ : राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान अंतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये तेलबिया उत्पादन वाढ (TRFA) 


(आर्थिक रु.लाख) 


अर्थसहाय्याचा दर 


राज्य शासनास प्रस्तावित कार्यक्रम 


अ.क्र. घटक/बाब परिमाण आर्थिक 
प्रति परिमाण 
भौतिक केद्र 
केंद्र हिस्सा |राज्य हिस्सा एकूण 
१ eae गटप्रात्यक्षिके 
आओ) मोहरी रु.३०००/हे. Yo ०.९० ०.६० १.५० 
बौ ।|जवस रु.३०००/हे. | १०० | १.८० १.२० ३.०० 
क) करडई हे. रु.३०००/हे. १३०० २३.४० १५.६० 38.00 
S) भुइमुग रु.१००००/हे. १००० ६०.०० ४०.०० 400,00 
एकूण ....१ | oo | २४५० ८६.१० ५७.४० १४३.५० 
२) प्रमाणित बियाणे वितरण HYV fea. रु.४०००/क्वि. yo १.२० ०.८० २.०० 
3) त्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 
अ) सूक्ष्म मूलद्रव्ये रु.५००/हे. १५० ०.४५ ०.३० ०.७५ 
@ [afte कीटकनाझाके (Bio-Pesticide) हे. रु.५००/हे. १५० ०.४५ ०.३० ०.७५ 
एकूण ....३ ---- — ०.९० ०.६० १.५० 
४) सिंचन साधने : पाईप्सचा पुरवठा मीटर PMKSY प्रमाणे ७००० २.१० १.४० ३.५० 
4) RT 
अ) ।शोतकरी प्रशिक्षण रु. ०.२४ लाख/प्र. २५ ३.६० २.४० ६.०० 
बो ।अधिकारी प्रशिक्षण संख्या | रु. ०.३६ लाख/प्र. २ ०.४३ ०.२९ ०.७२ 
एकूण ....५ | oo | | — | ४.०३ २.६९ ६.७२ 
§) | संकोर्णखर्ची | |[-- | | oo | —— | 2.88 १.६२ ४.०६ 
एकूण ....अ (१ ते ६) ee || |_९६.७७ | ६४.०१ १६१.२८ 
a | प्रलंबित दायीत्व सन २०२२-२३ ae = = ३.२३ २.१५ ५.३८ 
एकूण एकंदर (अ--ब) चक: =o शिळ १००.०० ६६.६६ १६६.६६ 


